नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०१ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्न्त/नाशिक/२४२३/सन २०२०, दि.१५/०९/२०२० 


२) शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियो-२, दि. २५ नोव्हेंबर,२०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या संदर्भाधिन क्र. (१) 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्‍यातील प्रजिमा क्र. १५८ 
पासून आंबेडकर-गोवर्धन-जळाळलपूर-महादेवनगर-फ्रॉवशी इंटरनॅशनल शाळा (जुना गिरणारे रस्ता) 
टामाटा मार्केट-गिरणारे -नाईकवाडी -साडगांव -वळधामेट ते प्रजिमा क्र. १३ ला मिळणारा रस्ता 
(एकूण लांबी २६.५०० कि.मी.), शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियो-२, दि. २५ 
नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये, प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १९४ असा दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. सदर 
शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


जुना क्रमांक :- नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्यातील प्रजिमा क्र. १५८ 
पासून आंबेडकर-गोवर्धन-जलालपूर-महादेवनगर-फ्रॉवशी इंटरनॅशनल शाळा 
(जुना गिरणारे रस्ता) टामाटा मार्केट-गिरणारे -नाईकवाडी -साडगांव -वळधामेट ते 
प्रजिमा क्र.१३ ला मिळणारा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १९४ 


च्या ऐवजी 
नवीन क्रमांक :- नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्यातील प्रजिमा क्र. 
१५८ पासून आंबेडकर-गोवर्धन-जलालपूर-महादेवनगर-फ्रॉवशी इंटरनॅशनल 
शाळा (जुना गिरणारे रस्ता) टामाटा मार्केट-गिरणारे -नाईकवाडी -साडगांव - 
वळधामेट ते प्रजिमा क्र. १३ ला मिळणारा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक २०८ 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-2021/प्र.क्र.03/नियोजन-2 


हे शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०४०२१२१९३७८११८ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


A A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
G N P T A N D | PA N WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a1 2fed6 
=400032, st=Maharashtra, 


cff4849d78e224a, postalCode: 
KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQESFOD 137FEA 
BOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Date: 2024.04.02 12:29:18 +05'30' 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ झासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


